अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त 
“शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी आणि समन्वय 
केंद्र" (Sustainable Development Goals- 
Implementation & Co-ordination Centre) 
(SDG-ICC) स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एसडीजी-२०२०/प्र.क्र.३५/का-१४१२, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. ३ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भः १नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. माविका-२०१७/प्र.क्र.२७/का-१४१८, 
दि.२२ जानेवारी, २०१८ 

प्रस्तावना :- 

१. केंद्र शासनाचे सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय यांचेमार्फत राबविण्यात येत 
असलेल्या “Support For Statistical Strengthening (SSS)” या कार्यक्रमांतर्गत १७ शाश्वत 
विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) आणि १६९ लक्ष्ये (Targets) यांच्या 
अंमलबजावणीसाठी निश्चित केलेल्या निर्देशकांचे नियमित संकळन आणि संनियंत्रण 
करण्यासाठी राज्यस्तरावर एक व्यवस्था विकसित करण्याची सूचना केली आहे. तसेच, केंद्र 
शासनाचे सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने या पार्श्वभूमीवर, केंद्र शासनाच्या 
“Support For Statistical Strengthening (SSS)” या कार्यक्रमांतर्गत नमूद -२० Core 
Statistical Activitye पैकी “Collection and Compilation of Statistics for Local Area 


Planning including Strengthening Monitoring Framework for Sustainable 
Development Goals (SDGs)" या बाबतीत राज्यस्तरावर एक व्यवस्था निर्माण करणे अपेक्षित 
आहे. 

२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसडीजी-२०१९/प्र.क्र.६०/का-१४१२, दि. २२ 
जानेवारी, २०१८ अन्वये संयुक्त राष्ट्र (United Nations) यांच्या सहकार्याने “Action Room to 
Reduce Poverty" या नियंत्रण कक्षाकडून संयुक्‍त राष्ट्रे (United Nations) यांचेकडून 
स्विकारण्यात आलेली १७ शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) आणि १६९ 
BRI (Targets) राज्यात २०३० पर्यंत साध्य करण्यासाठी काही आधारभूत कार्ये दि. ३१ मार्च, 
२०२० पर्यंत पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये प्रशासकीय विभागांमार्फत राबविण्यात 
येणाऱ्या विविध () राज्यस्तरीय योजना (State Level Schemes) व (ii) जिल्हास्तरीय योजना 
(District Level Schemes) यांची १७ शाश्वत विकास ध्येये (SDGs) आणि १६९ लक्ष्ये (Targets) 
यांच्याशी सांगड घालण्याची महत्वाची पूर्वतयारी नियोजन विभागाकडून पूर्ण करण्यात आलेली 
आहे. या पार्श्वभूमीवर १७ शाश्वत विकास ea (Sustainable Development Goals) आणि १६९ 
BRI (Targets) राज्यात सन २०३० पर्यंत साध्य करण्याच्या उद्देशपूर्तीसाठी अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाच्या अधिनस्त “शाश्वत विकास ध्येय-अंमळबजावणी आणि समन्वय केंद्र" 
(Sustainable Development Goals- Implementation & Coordination Centre) स्थापन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसडीजी-२०२०/प्र.क्र.३५/का-१४१२, 


शासन निर्णय :- 

नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्र. माविका-२०१७/प्र.क्र.२७/का-१४१८, 
दि.२२ जानेवारी, २०१८ अन्वये संयुक्त राष्ट्र (United Nations) यांच्या सहकार्याने स्थापित 
“Action Room to Reduce Poverty" ह्या कक्षाकडून पूर्ण करण्यात आलेली आधारभूत कार्य 
सुरु ठेवून संयुक्त राष्ट्राकडून (United Nations) स्विकृत करण्यात आलेली १७ शाश्वत विकास 
ध्येये (Sustainable Development Goals) आणि १६९ लक्ष्ये (Targets) सन २०२० ते 2030 या 
कृती Gehl (Decade of Action) च्या कालावधीत साध्य करण्यासाठी राज्यस्तरावर () 
परिणामकारक अंमळबजावणी (Effective Implementation), (i) समवर्ती संनियंत्रण 
(Concurrent Monitoring) व secs मुल्यमापन (Insightful Evaluation) होणे आवश्‍यक 
असल्याने नियोजन विभागाने पूर्वी स्थापन केलेल्या “Action Room to Reduce Poverty" या 
नियंत्रण कक्षाची संरचना बदळून अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त “शाश्वत विकास 
ध्येय-अंमलबजावणी आणि समन्वय de” (Sustainable Development Goals- 
Implementation & Co-ordination Centre) (GDG-ICC) हा कक्ष स्थापन करण्यास या झासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त स्थापन होणारा “शाश्वत विकास ध्येय- 
अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्र” (Sustainable Development Goals- Implementation & 
Co-ordination Centre) (SDG-ICC) हा कक्ष केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम 
अंमलबजावणी मंत्रालय व निती आयोग आणि राज्य शासनाचे संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग यांच्यामध्ये दुवा म्हणून काम करेल. 
३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त स्थापन करण्यात आलेल्या “शाश्वत 
विकास ध्येय-अंमळबजावणी आणि समन्वय केंद्र (SDG-ICC)” या कक्षामार्फत १७ शाश्वत 
विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) आणि १६९ लक्ष्ये (Targets) साध्य 
करण्याकरिता या कक्षाकडून खालीलप्रमाणे ५ स्तंभीय धोरण (Five Pillar Strategy) 
अवलंबिण्यात येईल :- 


अ) फलनिष्पत्तीचे तुलनात्मक विश्लेषण व धोरणविषयक सल्ला (Comparative 
Analysis of Outcomes & Policy Advise ) 
ब) ज्ञानाचे एकत्रिकरण आणि धोरण अंमलबजावणी (Knowledge Aggregation & 
Implementation of Strategies), 
क) माहिती संकळन व राज्य निर्देशक चौकट आणि जिल्हा निर्देशक चौकटीबाबत 
सांख्यिकीय 
आराखडा (Data Collection & Statistical Design Framework for SIF & DIF), 
ड) माहिती, शिक्षण, संपर्क व क्षमता वर्धन कार्य (IEC & Capacity Building Activities) 
इ) संघटनात्मक भागीदारी आणि अशासकीय संस्था व नागरी समाज सहभाग 
(Organisational Partnership and NGO, Civil Society Involvement ) 
४. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त “शाश्वत विकास ध्येय-अंमळबजावणी 
आणि समन्वय केंद्र (Sustainable Development Goals-lmplementation & Co-ordination 
Centre)” ह्या कक्षाच्या कामकाजाचा आढावा नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. असांसं-१३१९ / 
४८५ /प्र.क्र.६९/का-१४१७, दि. ९ ऑक्टोबर, २०२० अन्वये गठीत केलेल्या (i) राज्य उच्चस्तरीय 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसडीजी-२०२०/प्र.क्र.३५/का-१४१२, 


सुकाणू समिती (State High Level Steering Committee) व (ii) राज्य अंमलबजावणी समिती 
(State Implementation Committee) कडून घेतला जाईल. 

५. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त “शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी 
आणि समन्वय केंद्र (Sustainable Development Goals-Implementation & Co-ordination 
Centre)” या कक्षाकरिता “परिशिष्ट-अ” येथे दर्शविल्याप्रमाणे अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयाचे अधिकारी हे त्यांच्या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सांभाळून हे काम "अतिरिक्‍त 
जबाबदारी" म्हणून स्विकारुन सदर कक्षात कार्यरत राहतील. केंद्र शासनाच्या “सांख्यिकी 
सक्षमीकरणासाठी सहाय्य” (Support For Statistical Strengthening (SSS)) या केंद्रीय क्षेत्र 
योजनेंतर्गत तज्ञ व सल्लागार (Experts & Consultants) यांची नेमणूक करणे व राज्य शासनाच्या 
नियोजन विभागाच्या “राज्य सांख्यिकी पध्दतीची अंमलबजावणी (३४५४ ०४८३)” या योजनेंतर्गत 
तरूण व्यावसायिक (Young Professional) व इतर आवश्‍यक मनुष्यबळ यांची आवश्यक 
कालावधीकरिता “कंत्राटी पध्दतीवर” (Contract Basis) नेमणूक नियोजन विभाग, शासन 
निर्णय क्र. असांसं-१३१९/४८५/प्र.क्र.६९/का-१४१७, दि. ९ ऑक्टोबर, २०२० अन्वये गठीत 
केलेल्या राज्य अंमलबजावणी समिती (State Implementation Committee) द्वारे केली जाईल. 
६. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेला “शाश्वत विकास ध्येय- 
अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्र” (Sustainable Development Goals- Implementation & 
Co-ordination Centre) (SDG-ICC) हा कक्ष सद्या अपर संचालक(मुल्यमापन), अर्थ व 
सांख्यिकी संचाळनाळय यांचे नवीन प्रशासकीय भवन, ७ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई येथे 
असलेल्या कार्यालयात कार्यरत राहील. “शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी आणि समन्वय 
वाद (Sustainable Development Goals- Implementation & Co-ordination Centre) 
(SDG-ICC) या कक्षाकरिता सुसज्ज परिसर आणि अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञान सुविधा उपलब्ध 
करुन दिली जाईल. 

७. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या “शाश्वत विकास ध्येय- 
अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्र” (Sustainable Development Goals- Implementation & 
Co-ordination Centre) (SDG-ICC) ह्या नियंत्रण कक्षासाठी होणारा खर्च केंद्र शासनाच्या 
“सांख्यिकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य” (Support For Statistical Strengthening (SSS)) 
खाली उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून व राज्य शासनाच्या मागणी क्र. ओ-९, “मुख्यलेखाशीर्ष - 
३४५४-जनगणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, (०३) (१५) राज्य सांख्यिकी पध्दतीची अंमळबजावणी 
(राज्य पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम) (३४५४ ०४८३)” या योजनेअंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात येईल. 

८. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२०१२०३१४४८३०३५१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Debashish 
Chakrabarty 


(देबाशिष चक्रवर्ती ) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसडीजी-२०२०/प्र.क्र.३५/का-१४१२, 


२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७.सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११.सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 
१२. सर्व मा. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
१६. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१७. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१९. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२१.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२२.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२३. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२४. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 
२५.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२६. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
२८.सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
२९. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 
३०. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 
३१. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
३२. वित्त विभाग (व्यय -८ / अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई, 
33. उप सचिव (का-१४१२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३४. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३५. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१२, नियोजन विभाग, 
(पत्राने) 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसडीजी-२०२०/प्र.क्र.३५/का-१४१२, 


नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. एसडीजी-२०१९/प्र.क्र.३५/का-१४१२, दि. 03 डिसेंबर, २०२० 


सोबतचे सहपत्र 
परिशिष्ट - अ 


“शाश्वत विकास ध्येय-अंमळबजावणी आणि समन्वय केंद्र” (Sustainable Development 
Goals-Implementation & Co-ordination Centre) UT नव्याने स्थापित विशेष कक्षास 
आव्यक असलेला अधिकारी / कर्मचारीवृंद 


अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन एकूण पदे 
मॅट्रिक्समधील वेतनस्तर 
a 2 3 1 ee 
ae . | अपर संचालक 5-२५; ७८८००-२०९२०० शिंका 
2. ।सहसंचालक 5-२३; ६७७००-२०८७०० शि 
3. ।उपसंचालक 5-२०; ५६१००-१७७५०० शा 
४. | संशोधन अधिकारी / 5-१५; ४१८००-१३२३०० २ 
सांख्यिकी अधिकारी 
५. | संशोधन सहायक 5-१४; ३८६००-१२२८०० २ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


